सन 2023-28 मध्ये राज्यातील शोतक-यांचे 
देशाबाहेर अभ्यास दौरे ही योजना राबविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२०१/३-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १२ जानेवारी, २०२४ 


वाचा - 

१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. शौविदो ४२०७/प्र.क्र.१४५/३-अ, दि. ०६.०६.२००७ 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. शहौविदो ४२०७/प्र.क्र.१४५/३-अ, दि. ०२.११.२००७ 

३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. शहौविदो ४२११/प्र.क्र.३८/३-अे, दि. ०९.०३.२०११ 

४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. शौविदो ४२१२/प्र.क्र.१०१/३-अओ, दि. १८.०७.२०१२ 

४उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णयक्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-३/उद्योग-४, 
दि.०१.१२.२०१६ 

५) संचाळक (SIA), HY आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र.शेमासे /प्र.क्र.०१/शे.प.दौ. 
२०२३-२४/विप्र-६/०१/२०२४,दि.०२.०१.२०२४ 


प्रस्तावना - 

राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रगत देशातील विकसित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची 
माहिती होण्यासाठी तसेच शेतमालाची निर्यात / कृषि मालाचे पणन व बाजारपेठेतील मागणी, कृषि 
माल प्रक्रिया याबरोबरच त्या देशांमध्ये उपयोगात येत असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत करुन 
त्याचा वापर राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या होतावर/शेतीमध्ये करण्यासाठी सहाय्य करणे, विविध 
देशांनी विकसित शोती तंत्रज्ञान व अनुषंगिक बाबी यांची माहिती त्या देशातील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष 
चर्चा करुन तसेच क्षेत्रिय भेटी, संबंधित संस्थांना भेटी इत्यादीद्वारे शोतकऱयांचे ज्ञान आणि क्षमता 
उंचावण्याकरीता कृषि विभागाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे आयोजित 
करण्यात येतात. तद्नुसार सन २००४-२००५ पासून सदर योजना सुरु आहे. 


“राज्यातील शेतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे” या योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाकरीता (२४०१ ४३६५) या लेखाशिर्षाखाली रु. २००.०० लाख (रुपये दोन कोटी फक्त) 
इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. तथापि वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, सन २०२३-२४ च्या प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, २०२३) 
आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्प निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या 
७० टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. 

संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी दि. ०२.०१.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये “राज्यातील 
शेतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे” राज्य पुरस्कृत योजना सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता निधी 
मागणी, योजना राबविणेस शासन मान्यता व ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यास शासन मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२०१/३-ओ 


मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ मध्ये 
“राज्यातीळ शोतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे” या योजनेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय : 


१) सन २०२३-२४ मध्ये “राज्यातील शोतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे” या योजनेंतर्गत १२० 
शेतकरी व ६ अधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्याकरिता रु. १४०.०० लक्ष ( अक्षरी रुपये एक कोटी 
चाळीस लक्ष फक्त) एवढ्या निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) शासनाने विहित केलेल्या तरतुदीनुसार सदर योजनेची अंमळबजावणी करण्यात यावी व 
त्यानुषंगाने सदर योजना सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्याकरिता मार्गदर्शक सुचना आयुक्‍त 
(कृषि) यांनी निर्गमीत कराव्यात. 

३) सदर योजना राबविण्याकरिता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) तथा राज्य नोडल अधिकारी 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११२१५४५३१६८०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHENDRA तया 


2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfaf6d99b23ec6836d8 
d498d0797965898, postalCode=400032, st=Mahi hi 


serial INumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF 
A46BAAGEA9B8BD1F47C2642, -MAHENDRA SOPAN GHADGE 


2024.01.12 15:45:09 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. अमुस (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
४. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
५. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
६. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
७. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११.महाळेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
१२.वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
१३.नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
१४.कार्यासन अधिकारी, 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


